राज्य/ सावित्रीबाई फुले शिक्षक पुरस्कार सन 
२०१८-१९ जिल्हा निवड समितीची नियुक्ती. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-पीटीसी २०१९/प्र.क्र.ई६७/टीएनटी-४ 
मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई:-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ जुले,२०१९ 


संदर्भ :- 
१) शासन परिपत्रक शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.पीटीसी-२०१६/प्र.क्र.९८/ 
टीएनटी-४ दि.२१.०७.२०१६. 
२) शिक्षण संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र 
क्र.शिसं/01॥1& राशिपु/२०१८-१९/विद्या शाखा/४१३०,दि.१४ जून,२०१९. 
३) शिक्षण संचालक,(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र 
क्र.शिस/01॥18 राशिपु/२०१८-१९/विद्या शाखा/४५०३,दि.०३ जुले,२०१९. 


शासन निर्णय :- 

सन २०१८-२०१९ या वर्षाकरीता राज्य / सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षक पुरस्कारासाठी 
प्रस्ताव ऑनलाईन मागविण्यात येत आहेत.ऑनलाईन प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर शिक्षण संचाळक 
(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांच्या दिनांक ३ जुळे,२०१९ च्या पत्रानुसार जिल्हा 
स्तरावरुन प्रवर्ग निहाय शिफारशी राज्य निवड समितीकडे पाठविण्यासाठी खालीलप्रमाणे जिल्हा 
निवड समिती नियुक्‍त करण्यास झासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


जिल्हा निवड समितीची रचना:- 

अ.क्र जिल्हा निवड समिती पद 

eae | विभागीय शिक्षण उपसंचालक अध्यक्ष 

२ प्राचार्य, अध्यापक महाविदयालय / प्राचार्य, जिल्हा शौक्षणिक सदस्य 
सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था 

3 राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त मुख्याध्यापक/शिक्षक सदस्य 
प्राथमिक विभागासाठी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व सदस्य सचिव 
माध्यमिक विभागासाठी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) 


२. राज्य/सावित्रीबाई फुले शिक्षक पुरस्कारासाठी शिफारस करताना दि.२१ जुले २०१६,च्या 
शासन परिपत्रकातील तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.शिफारशी संदर्भात आवश्‍यक ती 
गुप्तता राखण्याची दक्षता निवड समितीने घ्यावी. यासंदर्भात जिल्हा निवड समितीकडून विहीत 
कालमर्यादेत शिफारशी प्राप्त करुन घेऊन शिक्षण संचाळक(माध्यिमक व उच्च माध्यमिक)महाराष्ट्र 
राज्य,पुणे यांनी राज्य निवड समितीस सादर कराव्यात. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीटीसी २०१९/प्र.क्र.६७/टीएनटी-४ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०७०९१५२४०१०९२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by JAYSING SHIVAJI RASKAR 
AYSING SHIVAJI जय 
2.5.4.20=04640d20300aa3854379434ab85482042a072e8a60 1095b517 
0670902602, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI 
rialN .d5875ae525f225286aa 1 bc9a2e0f8cb0a86bc5ba02f01 bof 


5cb7c718d820e722, ‘SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPT, 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -JAYSING SHIVAJI RASKAR 


Date: 2019.07.09 15:32:59 +05'30' 


(ज.शि.रासकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१.आयुक्त (शिक्षण),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

२.शिक्षण संचालक (प्राथमिक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

३.शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

४.सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

५.सर्व जिल्हयांचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक),सर्व शिक्षण निरीक्षक,बृहन्मुंबई. 

६.प्राचार्य ,जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था / ( DIECPD ) शिक्षण 
संचाळक(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांच्या मार्फत 

७.प्राचार्य,अध्यापक महाविदयालय,शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) 
महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांच्या मार्फत. 

८.संचालक,प्रादेशिक विदयाप्राधिकरण,मुंबई. 

९.मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मा.मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय,मंत्रालय, मुंबई. 

१०.मा.मंत्री,शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय ,मुंबई. 

११.मा.अपर मुख्य सचिव,ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१३.मा.प्रधान सचिव,ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१४.सचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१५.निवड नस्ती,टीएनटी-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


